एकात्मिक राज्य जल आराखडयात दुरुस्त्या 
करणे मराठी भाषेत अनुवाद करणे व ५ वर्षानंतर 
पुनर्विलोकन करण्याकरिता समिती गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं(आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट ,२०२१ 


प्रस्तावना -: 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ कलम १५ व १६ तरतूदीनुसार 


राज्यातील खोरेनिहाय (गोदावरी,कृष्णा,तापी,नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नदी व महानदी खोरे) एकात्मिक 


जल आराखडा तसेच संपूर्ण राज्याचा एकत्रित एकात्मिक राज्य जळ आराखडा तयार करण्यात आला 


आहे. सदर एकात्मिक राज्य जल आराखडा इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात आला असून तो शासनाच्या 


वेबसाईटवर Upload करण्यात आला आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याकरिता 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृतिगट स्थापन करण्यात आला होता. त्याचा 


कार्यकाळ दिनांक १५ मार्च २०१८ पर्यंत होता. तद्नंतर सदर कृतीगटास वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर कृतिगटाची मुदत तसेच 


कार्यकक्षा आता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे एकात्मिक राज्य जळ आराखडयामध्ये दुरुस्ती करणे, 


जल आराखडयाचा मराठी भाषेत अनुवाद करणे तसेच ५ वर्षानंतर पुनर्विळोकन करणे याकरिता एक 


कायम स्वरुपी समिती गठीत करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय- 


एकात्मिक जल आराखडयामध्ये दुरुस्ती करणे, जळ आराखडयाचा मराठी भाषेत अनुवाद 


करणे तसेच ५ वर्षांनंतर पुनर्विलोकन करुन सुधारित एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे 


यासाठी महासंचालक मेरी, नाशिक हे अध्यक्ष, मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 


हे सदस्य सचिव व प्रत्येक महामंडळाकडून एक मुख्य अभियंता यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली 


समिती गठीत करणे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार समितीची रचना पुढीलप्रमाणे प्रस्तावित आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं(आस्था) 


अ) समितीची रचना :- 
अ.क्र नांव पदनाम 
१ महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक | अध्यक्ष 
२ मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक सदस्य सचिव 
3 मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव सदस्य 
४ मुख्य अभियंता, (जस) जलसंपदा विभाग, पुणे सदस्य 
षु मुख्य अभियंता, (जसं) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद सदस्य 
६ मुख्य अभियंता, (जस) जलसंपदा विभाग, नागपूर सदस्य 
9 मुख्य अभियंता,कोकण प्रदेश, मुंबई सदस्य 
ब) समितीची कार्यकक्षा : 


१) मंजूर एकात्मिक राज्य जल आराखडयात आवर्यकतेनुसार दुरुस्ती करणे/सुधारीत 
आराखडा करणे. 

२) मंजूर एकात्मिक राज्य जल आराखडा मराठी भाषेत अनुवादीत करुन झासनाचे संकेत 
स्थळावर Upload करणे. 

3) एकात्मिक राज्य जल आराखडा दर ५ वर्षांनंतर पुनर्विलोकन करुन सुधारित करणेच्या 
अनुषंगाने प्रथम खोरेनिहाय जल आराखडे सुधारित करुन तदनंतर सुधारित एकात्मिक 
राज्य जल आराखडा तयार करणे. 

४) एकात्मिक राज्य जल आराखडा, राज्य जल मंडळास व तदनंतर राज्य जल परिषदेला 
सादर करण्यासाठी आवश्‍यक प्रतीत मराठी व इंग्रजी सादरीकरणाच्या प्रतीसह शासनाला 
सादर करणे. 

सदर कामासाठी येणारा खर्च प्रकल्पांवर होणारा खर्च -"४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका 


(०४) योजनेतर (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान ४७०१ 


आय-१६२, ३२, अंशदान "या लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं(आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०८१०१४४८३११६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukl 


7 7 it Of Maharasht ‘Water R 
ajnis h D tment, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3c0: 1737985dac09cb66bbf 
क #878f42ad4e77a606, 
Ra mM ki S h (0 [ S h 1 k| a rialNumber=29301 6b5f1 3cd03f75c9f34c66d956309c8b3cd5fafO 
7931d817577e61 16e436, Raji amki 
D 2021.08.10 18:01:56 +05'30' 
(X. XT. शुक्ला) 


मुख्य अभियंता व सह सचिव (जसं) महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा व विधान परिषद, 

७. मा. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक विधान सभा व विधान परिषद 

८.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
१२.सचिव,(प्रकल्प व समन्वय) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सचिव, जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 

१५.महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

१७. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१८.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

१९.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
२०.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

२१.मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक 

२२.मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव 

२३.मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं(आस्था) 
२४.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

२५.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

२६.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

२७.सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२८.सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९.सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३०.जसं कार्यासन (आस्था), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


